महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.७/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०२० 


वाचा : १ समक्रमांकाचे दिनांक १२.०६.२०१९ रोजीचे आदेश. 
२) समक्रमांकाचे दिनांक २२.०७.२०१९ रोजीचे आदेश. 


आदेशा 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेझान्वये श्रीमती गी.हे.राणे, कक्ष अधिकारी, सहकार,पणन व 
Tarr विभाग (अ.क्र.४२) यांची महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१),४(२) व 
४(३) अनुसार इ.मा.व.,सा.व शौ.मा.प्र, वि.जा.भ.ज. आणि वि.मा.प्र. कल्याण विभागामध्ये बदली 
करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये श्रीमती राणे (अ.क्र.२४ यांना बदलीच्या 
विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक २२.०७.२०१९ (म.नं) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. 
तथापि, श्रीमती राणे या अद्याप इ.मा.व.,सा.व शौ.मा.प्र.. वि.जा.भ.ज. आणि वि.मा.प्र. कल्याण विभागात 
रुजू झालेल्या नाहीत. 


२. संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील श्रीमती गी.हे.राणे, कक्ष अधिकारी यांच्या बदलीबाबतचे आदेशा 
तसेच त्यांच्या एकतर्फी कार्यमुक्‍ततेचे आदेशा प्रशासकीय कारणास्तव या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत 
आहेत. 


३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०८१६५५२९२४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan 
5.4. 1973} 
e d41 sa b4fo, 
B h | aa fa (0 G (1 fa V seriaINumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad65 
9e360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


श्रीमती गी.हे. राणे, कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.७/१४-ब, दिनांक ०८ जानेवारी, २०१९ 


प्रत, 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्राळयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
सह/ उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवडनस्ती (कार्यासन १४-बो 


Cc A A -0 


पृष्ठ २ पैकी 2 


